महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. पूरक-०१२२/ प्र.क्र.६१/ पोल-७ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


विषय:- पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांचेकरीता नवीन प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकामासाठी निधी वितरण करण्याबाबत. 


संदर्भ:- १. शासन ज्ञापन, गृह विभाग क्र. पोप्रमा-१२२१/प्र.क्र.३४१/पोळ-७, 
दि.१७/०२/२०२२ 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पूरक-०१२१/प्र.क्र.५८/अर्थ-३, 
दिनांक २८ जानेवारी, २०२२ 


ज्ञापन :- 


पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांचेकरीता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामासाठी एकूण 


रु.४,५५,२५,०००/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास झासन ज्ञापन, गृह विभाग क्र.पोप्रमा- 


१२२१/प्र.क्र.३४१/पोल-७, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२२ द्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 


आहे. 


२. उक्त कामासाठी, गृह विभाग- “मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रश्ञासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च, (००) (११ महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन 


इमारतीचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), (४०७० ०२११), ५३, मोठी बांधकामे,” या लेखाशीर्षाखाली 


सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात पुरक अनुदान म्हणून रु.४,५५,२५,०००/- (रुपये चार कोटी 


पंच्चावत्न लाख पंचवीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम पोळीस महासंचालय, म.रा., यांना 


अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि सनियंत्रण प्रणाळीवर वितरण करण्यास, याद्वारे मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 


३. उक्त रक्‍कम रु.४,५५,२५,०००/- (रुपये चार कोटी पंच्चावन्न लाख पंचवीस हजार फक्त) 


अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई 


यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 


संवितरण अधिकाऱ्यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पूरक-०१२२/ प्र.क्र.६१/ पोल-७ 


४. हे ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५३/२०२२/व्यय-७, दिनांक 


३०.०३.२०२२, अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३३११४५६२८४५२९ असा आहे. हे शासन 


ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARAYAN BIRA 
MANE 


(नारायण बिरामाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 
१) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


५) पोलीस अधिक्षक, सोलापूर ग्रामीण 
६) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


